मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०३२०/१४९/प्र.क्र. ४२/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ सप्टेंबर, २०२० 


पहा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा,दि.१०/९/२००१ 
२. शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्र.अस्थायी ०३२०/१४९/प्र.क्र. ४२/कार्यासन ११, 
दि.५/३/२०२० 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क्र., दि.३१/८/२०२० 
४. मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई यांचे पत्र क्र.१९४२/२०२०, दि.३/९/२०२० 


प्रस्तावना : 
मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील ३७४ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये दि.१/३/२०२० ते दि.३१/८/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.. 


शासन निर्णय: 

मुख्य महानगर दंडाधिकारी यांनी दि.३/९/२०२०च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार त्यांच्या 
आस्थापनेवरील पुढील THA नमूद केलेली ३७४ अस्थायी पदे दि.१/९/२०२० ते दि.२८/२/२०२१ या 
कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. पदनाम पदांची संख्या 
१ सहायक प्रबंधक ०२ 
२ सहायक अधीक्षक ०७ 
३ मुख्य लिपीक ०१ 
४ न्याय लिपीक ३६ 
५ दुभाषी ३६ 
& स्वीय सहायक ०८ 
७ लघुलेखक (उ.श्रे.) 30 
८ लघुलेखक (नि.श्रे.) १० 
९ मुख्य रोखपाल ०३ 
१० वरिष्ठ लिपीक 03 
११ मुख्य टंकलेखक ०१ 
१२ सहायक रोखपाल १० 
१३ लिपिक ०१ 
१४ टंकलेखक ३९ 
१५ लिपिक टंकलेखक ७३ 
१६ वाहन चालक १२ 
१७ नाईक ०२ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३२०/१४९/प्र.क्र. ४२/कार्यासन ११ 


2. 


Be 


आहे. 


8. 


१८ | Res 48 
१९ हमाल १४ 
२० चपराशी १० 
२१ स्वच्छक ०२ 
२२ मेहतर ०१ 
२३ Vaden ०१ 
२४ शिपाई (कंत्राटी पध्दतीने) ०३ 
२५ हमाल (कंत्राटी पध्दतीने) ०४ 
२६ चपराशी (कंत्राटी पध्दती ०३ 
२७ सफाईंगार (कंत्राटी पध्दतीने) ०३ 

एकूण पदे ३७४ 


यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान,(०००) १०७ इलाखा शहर दंडाधिकारी 
न्यायालये, (००), (००) (०१) इलाखा Ber दंडाधिकारी न्यायालये (अनिवार्य) (२०१४ ०२३४) ०१- वेतन या 
लेखाशीर्षाखालील सन २०२०-२०२१ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क,दि.३१/८/२०२०अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१५१४२११११११२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Sampatti 


१) प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 


मुख्य महानगर दंडाधिकारी, मुंबई. 


AD 


CC WwW 


) 

) 

) 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 
) 


o~ 


4 


mo 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


&. 


९) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्राळय, मुंबई. 
८) विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्य-२३,मंत्रालय, मुंबई. 


Digitally signed by Navagire Santosh Sampatti 

DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 
atm postalCode=400032, st=Maharashtra, 

5.4.20: 43454284 2afe7 dd0cbda9e8d83579cbedaaaef30f215ce 
da096e4e407797, 

serialNumber=Ocb 1 b0de02001 5cf6d 180057927 1f4816460b1802c2a 


e247dd6dd6f47462cd3, cn=Navagire Santosh Sampatti 
Date: 2020.09.15 15:02:07 +05'30° 


(सं. सं. नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


